सक्षम अंगणवाडी, अंगणवाडी केंद्रांकरिता 
पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व शौचालय बाधंकाम 
या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.६४/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ८ मे,२०२४ 


संदर्भ:- १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७)-॥-१४/७/२०१७-७॥७-॥ (Part), दि. २९.३.२०२४. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ७9-॥-२२/१०/२०२३-७॥)-॥-(७-१११०९६), दि. ३०.३.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने सक्षम अंगणवाडी, अंगणवाडी केंद्रांकरिता पिण्याच्या पाण्याची सुविधा व शौचालय 
बांधकाम याकरिता संदर्भाधीन आदेशान्वये मंजूर केलेल्या तरतुदीस अनुसरुन खालील विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक २ मधील लेखाशीर्ष / उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये ४५१०.०३ 
लाख (अक्षरी रुपये पंचेचाळीस कोटी दहा लक्ष तीन हजार फ़क्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित 
करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत निधी या आदेशान्वये वितरीत 
२०२४-२५ करण्यात येत असलेला निधी 
aa 2 3 ae aa 


7 २२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण. 

०५१ बाधकाम 

(०१) अंगणवाडी बांधकाम 

(०१) (०१ अंगणवाडी इमारत बांधण्यासाठी 
अंगमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अनुदान (केंद्र 
हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

२२३६ २१८२, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १७२०.४७ ३५३.४० 


२ (09) (02) अंगणवाडी इमारत बांधण्यासाठी 
अंगमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना अनुदान (राज्य 
हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) 

२२३६ २१९१ 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ११४६.९८ २३५.६० 


३ २२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण. 

१०१ विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(१० अंगणवाडीमध्ये सोयीसुविधा पुरविणे 

(१०) (09) अंगणवाडीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सूविधा 
पुरविणे (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

२२३६ २०२१, 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ३२७.८२ ३२७.८२ 


AIR निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र. क्र. ६४/का.६ 


शि (१०) (02) अंगणवाडीमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सूविधा 
पुरविणे (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) 


२२३६ २०३९, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २१८.५६ २१८.५६ 
षु (१०) (03) अंगणवाडीमध्ये शौचालय बांधकाम करणे 

(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

२२३६ २०४८, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) २०२४.७९ २०२४.७९ 


& (90) (०४) अंगणवाडीमध्ये शौचालय बांधकाम करणे 
(राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) 


२२३६ २०५७, ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) १३४९.८६ १३४९.८६ 
एकुण केंद्र हिस्सा ४०७३.०८ २७०६.०१ 

एकूण राज्य हिस्सा २७१५.४० १८०४.०२ 

एकण सर्व ६७८८.४८ ४५१०.०३ 


२. केंद्र शासनाने यासंदर्भात संदर्भाधीन पत्रांन्वये तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 

३. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वित्त विभागाच्या दिनांक १.०४.२०२४ 
च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर 
पालन करावे. 

५. सदर झासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १२२/१४७२, दिनांक १२.०४.२०२४ 
तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११५/व्यय-६, दिनांक २६.४.२०२४ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५०८११०१४४३३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
, ०0-४९ 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6 
RA M DA S fa70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0 


THAKUR वणा 
(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 


२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र. क्र. ६४/का.६ 


३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम) 

४) संबंधित विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास 

५) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.व बा.वि.),जिल्हा परिषद, (गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, वाशिम) 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई, 

९) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२) / वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई, 

qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


११) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


